अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील 
खडका ते बारगाव या योजनाबाह्य 
रस्त्याचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १४ सप्टेंबर, २०१८. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
पत्र क्र. का-२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/२४५७दि. १९/१२/२०१७. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचेकडून 
संदर्भाधीन पत्रान्वये अमरावती जिल्ह्यातील वरूड तालुक्यातील खडका ते बारगाव या 
योजनाबाह्य रस्त्याचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये WATT 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्ता खडका व बारगाव या गावांतील लोकांच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने 
महत्त्वाचा आहे. तसेच सदर रस्ता रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करण्याबाबत जिल्हा परिषद, अमरावती यांची मागणी आहे. त्यामुळे सदर रस्ता रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन 


होते. 
शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, अमरावती यांची मागणी विचारात घेऊन, अमरावती जिल्ह्यातील, वरूड 
तालुक्यातील, खडका ते बारगाव रस्ता (एकूण लांबी १.५०० कि.मी.) हा रस्ता ग्रामीण मार्ग 
क्र.२०५ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


परिणामी, अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकुण लांबीमध्ये 
१.५०० कि.मी. इतकी वाढ होऊन एकूण लांबी (६२५८.६४० -- १.५००) म्हणजेच ६२६०.१४० 
कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.१३४/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०९१४१६०६४१०११८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


(२ SM 2-८ 


Oo _“?2 


Digitally signed by Swaroop Tuk 
N, 


Ui 
Swaroop Sa es tee i era tag 
2.5.4.20=2923930fb1a491b85ab7752c1dc4f2e3b8db33e2a8a 
322ed2dcfb496a3a97175, 
Tukaram Raipure ४५ यना 
Di 2018.09.14 16:11:27 +05'30' 
(स्वरूप रायपुरे) 


उप अभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
AHR बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 


) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

) जिल्हाधिकारी, अमरावती. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अमरावती. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


